शासन अनुदानित खाजगी आयुर्वेद 
महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक यांना 
वरिष्ठ श्रेणी/निवड श्रेणी लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आयुष-२०१७/प्र.क्र.११६/१७/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- १) झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र.एमईडी-२४८२/२१/ सीआर 
१५५/८८/एमईडी-४-ए, दि.२७.०३.१९८९ 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र.पीएचवाय-१०८९/ १३४३/सीआर 
१२४/८९/एमईडी-१२, दि.२६.०२.१९९१ 
३) शासन परिपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र.एडीआर-१०९२/ 
२८१९/३६९/आयु-२, दि.२१.०७.१९९४ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र.आयुसे-२००९/ 
प्र.क्र.१६८/०९/आयु-१, दि.१०.०७.२००९ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ .2 मधील शासन निर्णयान्वये अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयातील 
अध्यापकांना “वरिष्ठ श्रेणी” लागू करण्याबाबत त्यात नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून आयुर्वेद 
महाविद्यालयातील अध्यापकीय संवर्गाची वरिष्ठ श्रेणीसाठी पात्रता आजमावण्याकरिता उपरोक्‍त 
संदर्भ क्र.४ अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
२. शासन अनुदानित खाजगी आयुर्वेदीक महाविद्यालयातील अध्यापकांना “वरिष्ठ श्रेणी* 
देण्याबाबत पात्रता आजमावण्याकरीता संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केलेल्या ७ शासन अनुदानित खाजगी आयुर्वेद 
महाविद्यालयातील १६ अध्यापकांना “वरिष्ठ soft” उपरोक्‍त संदर्भ क्र.२ मधील शासन निर्णयातील 
अटींच्या अधीन राहून ते ज्या दिनांकाला या अटींची पूर्तता करतील त्या दिनांकापासून लागू 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर बाबींवरील होणारा खर्च 
अनुदानासाठी ग्राहय धरावा. “वरिष्ठ श्रेणी” लागू करण्यात आलेल्या अध्यापकांची नांवे पुढीलप्रमाणे 
आहेत :- 


अ. | अध्यापकाचे नाव व विषय सध्याची वेतनश्रेणी देण्यात आलेली वरिष्ठ | वरिष्ठ 
क्र. श्रेणी श्रेणीसाठी पात्र 
ठरविल्याचा 
दिनांक 
१) । वैद्य ए.बी. तिखीले, ८०००-२७५-१३५०० । १००००-३२०-१५२०० | २९.०८.२००५ 
सहाय्यक प्राध्यापक द्रव्यगुण, 
आयु.महा. सावंतवाडी 


शासन निर्णय़ क्रमांक आयुष-२०१७/प्र.क्र.११६/१७/आयु-२ 


अध्यापकाचे नाव व विषय 


सध्याची वेतनश्रेणी 


देण्यात आलेली वरिष्ठ 
श्रेणी 


वरिष्ठ 
श्रेणीसाठी पात्र 
ठरविल्याचा 
दिनांक 


वैद्य सी.बी.सोनारे, 
सहयोगी प्राध्यापक द्रव्यगुण, 
आयु.महा. सावंतवाडी 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


१२.०९.१९९६ 


वैद्य ए.ए.कोगनोळे, 

सहाय्यक प्राध्यापक द्रव्यगुण, 
वसंतदादा पाटील आयु. महा. 
सांगली 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


28.02.2004 


वैद्य एम.एम.मोरे, 
सहाय्यक 
प्राध्यापक,कायचिकित्सा, 
गो.रा.आयु.महा. सोलापूर 


316 


€000-2194-93400 


40000-320-44200 


28.02.2004 


वैद्य व्ही.एच.कुलकर्णी, 
प्राध्यापक, शाल्यतंत्र आर्याग्ल 
वैद्यक आयु. महा. सातारा 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


२६.११.१९९५ 


वैद्या के.एम.मिश्रा, सहयोगी 
प्राध्यापक, प्रसुतीतंत्र विदर्भ आयु. 
महा. अमरावती 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


28.02.2004 


वेद्य एस.व्ही.भुयार, 
सहयोगी प्राध्यापक, द्रव्यगुण 
विदर्भ आयु. महा. अमरावती 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


28.02.2004 


श्री. एम.के.काटकर, 
ग्रंथपाल प्रपाठक, 
विदर्भ आयु. महा. अमरावती 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


049.019.9888 


वैद्य पी.एस.ठाकरे, 
प्रपाठक रोगनिदान, 
डा.मा.म. आयु.महा. यवतमाळ 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


०१.०६.१९९६ 


१०) 


वैद्या संध्या जी.खर्चे, 
सहाय्यक प्राध्यापक, प्रसुतीतंत्र, 
रा.तो. आयुर्वेद महा. अकोला. 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


09.02.9883 


११) 


वेद्य आशुतोष एस.कुळकर्णी, 
प्राध्यापक Beads, 
रा.तो. आयुर्वेद महा. अकोला. 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


09.90.9889 


92) 


de के.एम.पिंपरकर, 
प्राध्यापक स्वस्थवृत्त, 
आयुर्वेद महा. अकोला. 


रा.तो. 


८०००-२७५-१३५०० 


१००००-३२०-१५२०० 


28.02.2004 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय़ क्रमांक आयुष-२०१७/प्र.क्र.११६/१७/आयु-२ 


अ. | अध्यापकाचे नाव व विषय सध्याची वेतनश्रेणी देण्यात आलेली वरिष्ठ | वरिष्ठ 
क्र. श्रेणी श्रेणीसाठी पात्र 
ठरविल्याचा 
दिनांक 
93) वैद्य आर.एस.मेंडकी, ८०००-२७५-१३५०० १००००-३२०-१५२०० | 28.02.2004 
प्राध्यापक शारीरक्रिया, 
रा.तो.आयु.महा. अकोला. 
१४) | वैद्य एस. पी. कंकाळ, ८०००-२७५-१३५०० | १००००-३२०-१५२०० | ०१.१०.२००४ 
प्राध्यापक द्रव्यगुण, 
रा.तो. आयुर्वेद महा. अकोला. 
१५) | वैद्य .एम.तळोकार, ८०००-२७५६-१३५०० १००००-३२०-१५२०० | ०१.०२.१९९३ 
प्राध्यापक VARTA, 
रा.तो. आयुर्वेद महा. अकोला. 
१६) | वैद्य ए.एन.मत्तलवार, ८०००-२७५-१३५०० | १००००-३२०-१५२०० | ०१.०४.१९९८ 
प्राध्यापक शारीररचना, 
रा.तो. आयुर्वेद महा. अकोला. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००१२३१६२६१७५८१३ असा आहे. हा आदेश 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


AN AD 


) 
) 
) 
) 


ioe 


o~ 


4) 
) 
) 
८) 
९) 


SG © 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ashvini 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1 
a1507d65ff767935a37efc0ea83014f7080c, 


Arvind Moon sets see 


१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 


सहाय्यक संचालक आयुष, मुंबई/पुणे/नागपूर. 


3407039, cn=Ashvini Arvind Moon 
Date: 2020.01.23 17:23:20 +05'30' 


(अश्विनी मुन) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नागपूर. 


अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


सर्व संबंधित प्राचार्य. (आयुष संचालनालयामार्फत) 


वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


